आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता 
पुनर्विनियोजन मागणी क्र.डब्ल्यु २, मुख्य 
लेखाशीर्ष २२०२, उच्च शिक्षण.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११७/विशि -२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ मार्च, २०२४. 


पहा :- विभागाचा समक्रमांकाचा दि.२१.०३.२०२४ रोजीचा शासन निर्णय. 


शासन निर्णय :- मागणी क्र.डब्ल्यू-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२०२-उच्च शिक्षण याखाली सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्र अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये रु.३२,५५,९९,०००/- (अक्षरी रुपये बत्तीस 
कोटी पंचावण्ण लक्ष नव्याण्णव हजार फक्त) इतक्या रक्कमेचे पुनर्विनियोजन करण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


२. पुर्नर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध होणारी जादा तरतुद “विधी विद्यापीठाचा विकास (कार्यक्रम) (२२०२ 
जी ९५९) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या योजनेकरीता वितरीत व आहरित करण्यास देखील याद्वारे 
मंजुरी देण्यात येत आहे 


३. सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार, नियोजन व वित्त विभागाचा 
अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५९/१४७१, दि.१५.०३.२०२४ व अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.४३७/२०२४/व्यय-५, दि.०८.०२.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२२१५५५२६२३०८ असा आहे. हा Sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by SHARAD SARJERAO (0९५1६ 


DN: c=IN, o0=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


SARJERAO KOKATE “iiss cre 
(Ne कोकाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
कुलगुरू, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर. 
कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
५. सह संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई विभाग 


Cc AW AD OO 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११७/विशि -२ 


६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
७. महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
८. कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे/ नागपूर. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ नागपुर. 
११. नियोजन विभाग (१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-३)/(व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. उप सचिव (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११७/विशि -२ 


शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण/प्र.क्र.११७/विशि-२ 


दिनांक :- २१ मार्च, २०२४ चे सहपत्र 


तक्ता 'अ' 
मुख्य लेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक डब्ल्यु-२- सर्वसाधारण शिक्षण (कार्यक्रम) २०२१-२०२२ साठी असलेल्या अनुदानाचे पुनर्विनियोजन दर्शविणारा तक्ता 
(रुपये लक्ष) 
ण / उपशीर्ष पुनर्विनियोजन सन २०२३-२४ । पुनर्विनियोजन । पुनर्विनियोजना फरकाची कारणे 
करेपर्यन्त माहिती करिता करावयाची नंतर होणारी 
असलेला प्रत्यक्ष खर्च | अर्थसंकल्पित तरतूद रक्‍कम रक्‍कम 
१ २ ३ pe ५ & 
तरतूदीमध्ये किंवा विनियोजनामध्ये वाढ प्रस्तावित आहे अशी लेखाशीर्ष (दत्तमत) 
मागणी क्र.डब्ल्यू-२ (२२०२) सर्वसाधारण शिक्षण 
०३, विद्यापीठ व उच्च शिक्षण 
१०२, विद्यापीठांना सहाय्य, 
(००) (२१) विधी विद्यापीठाचा विकास १२६१०.६३ १२६१०.६३ (+) ३२५५.९९ महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर येथील 
(कार्यक्रम) (वेतनेत्तर) (२२०२ जी ९५९) बांधकामासाठी वाढीव खर्च देणे आवश्‍यक आहे. 
३१- सहायक अनुदान 
एकूण (+) 3244.88 १५८६६.६२ 


तरतुदीमध्ये किवा विनियोजनामध्ये घट प्रस्तावित आहे अशी लेखाशीर्ष (दत्तमत) 


मागणी क्र.डब्ल्यू-२ (२२०२) 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०३, विद्यापीठ व 
उच्च शिक्षण 

१०२, विद्यापीठांना सहाय्य, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११७/विशि -२ 


गौण / उपशीर्ष पुनर्विनियोजन सन २०२३-२४ । पुनर्विनियोजन । पुनर्विनियोजना फरकाची कारणे 
करेपर्यन्त माहिती करिता करावयाची नंतर होणारी 
असलेला प्रत्यक्ष खर्च | अर्थसंकल्पित तरतूद रक्‍कम रक्‍कम 
a राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा १२७६.०२ ४०००.०० (-) ११०८ १६१५.८८ रुसा योजनेअतंर्गत केंद्र शासनाच्या हिऱ्याची 
अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना रक्‍कम प्राप्त न झाल्याने या लेखाशिर्षाखाली 
सहाय्यक अनुदान (४० टक्‍के राज्य बचत झाली आहे. 
हिस्सा) (कार्यक्रम) २२०२ आय २७२ 
ब) श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी ६७४२ ८४००.०० (-) १६५७.९९ शि सदर योजनेतंर्गत निधीची मागणी केली 
विद्यापीठ, मुंबई यांचा विकास (२२०२ नसल्याने या लेखाशिर्षाखाली बचत झाले आहे. 
| ५८६), कार्यक्रम ३१, सहायक 
अनुदाने वेतनेत्तर. 
क) मुंबई विद्यापीठाचा विकास (२२०२ निरंक ३५०.०० (-) 340.00 शि सदर योजनेतंर्गत निधीची मागणी केली 
एच ६५२), कार्यक्रम, ३१ सहायक नसल्याने या लेखाशिर्षाखाली बचत झाले आहे. 
अनुदाने 
ड) चंद्रपूर, रत्नागिरी व धाराशिव निरंक १४०.०० (-) १४०.०० कि सदर योजनेतंर्गत निधीची मागणी केली 
येथील विद्यापीठाच्या उपकेंद्राचा नसल्याने या लेखाशिर्षाखाली बचत झाले आहे. 
विकास (२२०२ ३५०१) कार्यक्रम, ३१ 
सहायक अनुदाने 
एकूण (- ३२५५.९९ | १६१५.८८ 


SHARAD SARJERAO KOKATE : 


(Ng कोकाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


